धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ सप्टेंबर, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता शिरपूर, जि. धुळे/५३५५/२०१८, 


दि.०३/१२/२०१८. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/धुळे/५१४३/२०१९, दि.२८/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, धुळे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


शासन निर्णय :- 


परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर तालुक्यातील खालील 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्र क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 
i . ।मालकातर बोरपाणी फत्तेपुर इतर जिल्हा । (०/००ते 23/00)  । 23.00 प्रमुख जिल्हा 
मुखेड ते विखरण बु. रस्ता. मार्ग -०१ २३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-६२ 
प्रजिमा क्र.१ ची १.५०० कि.मी. 
ओव्हरलेप लांबी 
२. ।रा.म.मा. ३ पासुन खैरखुंटी | इतर जिल्हा | (०/००ते १७/०० | १७.०० प्रमुख जिल्हा 
खंबाळे रोहिणी रस्ता. मार्ग -०२ १७.०० कि.मी. कि.मी मार्ग-६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ 


३. ।रा.मा.-१ (जुनी सांगवी) इतर जिल्हा | (०/००ते १९/६५०) | 98.640 प्रमुख जिल्हा 
वरझडी ते रा. मा. ४ ला मार्ग -०३ १९.६५० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-६४ 
मिळणारा रस्ता. 

४. । जिल्हा हद्द (ता. Beran ते इतर जिल्हा | (०/००ते १२/६००) | २३.६०० प्रमुख जिल्हा 
जळोद Tes कसबे भटाणे | मार्ग -०५ १२.६०० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-६५ 
जवखेडा अंतुर्ली रस्ता. इतर जिल्हा | (०/००ते 99/00) 

मार्ग -३४ ११.०० कि.मी. 

५. ।रा.मा.१६ पासून थाळनेर | इतर जिल्हा | (०/००ते २२/४५०) | 22.840 प्रमुख जिल्हा 
अहिल्यापुर गरताड ठंटावद | मार्ग -०६ 22.840 कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-६६ 
साकवद gee उप्परपिंड | रा.म.मा.-३ ची १.२५ कि.मी.व 
रस्ता. प्रजिमा-७ ची१.४०० कि.मी अशी 

एकूण २.६५० कि.मी ओव्हरलॅप लांबी 

६. | अभनपुर खु. तऱ्हाडी अंतुली | इतर जिल्हा | (०/००ते ३३/६५०) | 33.40 प्रमुख जिल्हा 
लोंद्रे टेकवाडे रुदावळी मार्ग -३७ ३३.६५० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-६७ 
वनावल जातोडे शिंगावे 
प्रजिमा-१३ ला मिळणारा ae ची te 340 कि.मी. 
शिरपुर रस्ता. ओव्हरलेंप लांबी 

७. | (बुडकौ) रा.मा.१ ते चांदसुऱ्या | इतर जिल्हा | (०/००ते 28/40) | २४.७५० प्रमुख जिल्हा 
वासर्डी बलकुवा अर्थे बु. ते मार्ग -३८ २४.७५० कि.मी. ।कि.मी मार्ग-६८ 
रा.मा.४ भरवाडे टेंभे बु. रस्ता.  रा.मा.-४ ची १.०० कि.मी. ओव्हरलॅप 

लांबी 

८. | प्रजिमा-३९ पासुन वाघब्डी इतर जिल्हा | (०/००ते १६/५००) | 9§.400 प्रमुख जिल्हा 
वाडी .खु. अर्थे चांदपुरी मार्ग -०४ १६.५०० कि.मी. ।कि.मी मार्ग-६९ 
इजिमा-३७ ला मिळणारा प्रजिमा-२ ची १.०० कि.मी. 

13 ओव्हरलॅप लांबी 

९. ।(जिल्हा हद्द) गुऱ्हाळपाणी इतर जिल्हा | (०/००ते ३६/६००) | ३६.६०० प्रमुख जिल्हा 
सलाईपाडा बोराडी निमझरी ते | मार्ग -३९ ३६.६०० कि.मी. कि.मी मार्ग-७० 
रा. मा. ४ (शिरपुर) रस्ता. रा.मा.-१ ची ०.८०० कि.मी., प्रजिमा-२ 

ची ०.५०० कि.मी. व प्रजिमा-५ ची १.०० 
कि.मी. अशी एकूण 2.300 कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी 

| ०. | TAAL. ३ पासुन खंबाळे अंबा | इतर जिल्हा | (०/००ते ६/००) १३.५०० प्रमुख जिल्हा 
वरला रस्ता. मार्ग -४१ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७१ 

ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ७/५००) 
११६ ७.५०० कि.मी. 
रा.मा.१ ची ६.०० कि.मी. sexy 
लांबी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ 


११८ 


रा.मा. ४ ते अहिल्यापुर वाठोडे | इतर जिल्हा | (०/००ते १५/००  । १५.०० प्रमुख जिल्हा 
जैतपुर कुरखडी सावळदे मार्ग -०८ 94.00 कि.मी. कि.मी. मार्ग-७२ 
रस्ता. 


२४५.७०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४५.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११७५.८९० + 
२४५.७००) म्हणजेच १४२१.५९० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
२३८.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०३८.४२०-२३८.२००) म्हणजेच ८००.२२० कि.मी. 
इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.५०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी 
(७०५.४५०-७.५००) म्हणजेच ६९७.९५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१४१६०६३३८५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. या दा तार 
G A N Pp AT SA N D | Pp A N oe o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


KA C H A R E रव 1 ooo +05'30° 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


5354008505, 
'77£43E7B8BA4BCAQE9FOD137FEABOBBCB1 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
रेखाचित्र शाखा 
निवडनस्ती. 
रेखाचित्र शाखा 
निवडनस्ती. 


:। 


& 
9 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


